ग्रामीण आरोग्य प्रशिक्षण पथक, पैठण या 
संस्थेस सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात 
राज्य योजनांतर्गत अनुदानातून खरेदी 
करण्यात आलेल्या यंत्रसामुग्रीची देयके अदा 
करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : एचयुपी-२०२१/प्र.क्र.३१/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : २६ APA, २०२१ 
वाचा: 9) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४ / प्र.क्र.८२/ 
भाग-॥ / उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 
२) झासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४० / 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५ 
/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
४) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्र.एचयुपी-२०२०/ 
प्र.क्र.७४ / प्रशा-१, दिनांक २७ मार्च, २०२० 
५) शासन पत्र, वित्त विभाग क्रमांक संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.२०/कोषाप्र-५, दिनांक २४ 
मार्च, २०२० 
६) शासन पत्र, वित्त विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.४२/कोषाप्र-५, दिनांक २७ 
मार्च, २०२० 
७) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं /यंसाख/म 
/ ग्राआप्रप पैठण /प्रलंबित देयक २०१९-२०/६२६५, दिनांक : २०.०९.२०२० 


शासन निर्णय :- 


ग्रामीण आरोग्य प्रशिक्षण पथक, पैठण या संस्थेस उपरोक्त शासन निर्णय, दिनांक २७ मार्च, 
२०२० अन्वये विविध यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. 
तथापी “गत आर्थिक वर्षात कोरोना विषाणू संक्रमणामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर 
कोषागार कामकाजाचे नियमन करण्याच्या दृष्टीने सर्व कोषागारे / उपकोषागारे व अधिदान व लेखा 
कार्यालयात चालू आर्थिक वर्षातील अनुदानाशी निगडीत देयके स्विकृती केवळ २७ मार्च, २०२० 
पर्यंतच चालू ठेवावी. तद्नंतर केवळ GORA निगडीत बाबींची देयके वगळता अन्य कोणतीही 
देयके स्विकृत करण्यात येऊ नयेत” असे निर्देश देण्यात आले होते. 


याबाबत सदर उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद 
यंत्रसामुग्रीच्या खरेदीची देयके संबंधितांस अदा करणे संबंधीत संस्थेस हाक्य झालेले नाही. तसेच 


शासन निर्णय क्रमांकः एचयुपी-२०२१/प्र.क्र.३१/प्रशा-१ 


उपरोक्त शासन पत्र, वित्त विभाग, दिनांक २७ मार्च, २०२० अन्वये आरोग्य सेवेशी निगडीत देयके 
दिनांक ३१.०३.२०२० पर्यंत स्विकारण्यास मुदत वाढ देण्यात आली होती. याबाबत पैठण येथे 


उपकोषागार कार्यालय असल्याने संस्थेची देयके अदा करणे BET झाले नाही. सबब, सदर संस्थेस 
सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून सोबतच्या परिशिष्टात नमूद 
रुपये ३४,९९,४९६/- (रुपये चौतीस लक्ष, नव्याण्णव हजार, चारशे शहाण्णव फक्‍त) इतक्या 


रक्कमेची प्रलंबित देयके अदा करण्यास या शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
अ.क्र. यंत्रसामुग्रीचे नांव नग प्रलंबित | प्रशासकीय मान्यता क्रमांक 
संख्या देयक व दिनांक 
किक प्लेन एस एस बेड क २९९७०८ 
2 सेमी फावलर बेड ०८ २९९७२० 
३ | प्रिमा टी डिजीटायझर a q २९८००० 
४ | ड्रायपिक्स लाईट ee] ०२ २९८००० 
सोफ्टवेअर 
y ।कंम्पुटर, सॉफ्टवेअर अन्ड | ०२ २९८००० 
कॅसेट 
६ |3 hdd ऑनलाईट युपीएस | ०२ 0000 | शासन निर्णय,क्र.एचयुपी- 
अन्ड डाटा-लिक केबल्स २०२०/प्र.क्र.७४/प्रशा-१, 
७ | वॉटर फिल्टरेडन सिस्टम | 0d | २७६३५६ दि.२७.०३.२०२० 
८ | मोडयुलर मायनर ओटी | 09 | २९९१३० 
९ | मेल क्लीन इंजेकान रुम | of | q २९६७७० 
| ao | फिमेल क्लीन SR रुम | 0d q २९८५४० 
हिं १ | क्लीन ड्रेसिंग रुम | Fear | q २९९७२० 
१२ | डेटल चेअर 0१ १ २५१५५२ 
१३ | पोर्टेबल डीसी एक्स-रे | 0d | q २२४००० 
एकूण ३४९९४९६ 
अटी :- 


१. सदर मान्यता संबंधित संस्थेस राज्य योजनेतंर्गत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात मंजूर 


अनुदानातून प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. सदर विषयी करण्यात आलेली खरेदी ही खरेदी विषयक प्रचलित कार्यपध्दतीनुसार 


करण्यात आलेली आहे, तसेच वरील नमुद बाबी संबंधीत संस्थेस प्रत्यक्षात प्राप्त 


झाळेल्या आहेत, याची खातरजमा संबंधित संस्थेने केळेली आहे. याबाबत कोणतीही 


अनियमितता आढळल्यास त्यांची सर्वस्वी जवाबदारी संबंधित संस्थेची राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचयुपी-२०२१/प्र.क्र.३१/प्रशा-१ 


३. सदर देयके यापूर्वी अदा करण्यात आलेली नाहीत. तसेच त्याची द्विरूक्ती होत नाही. 
२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च संबंधीत संस्थेस खाळीळ लेखाशीर्षाखालील राज्य 
योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्र.एस-०१ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा - राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(co) (३७ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे 
बळकटीकरण दर्जावाढ करणे व यंत्रसामुग्री 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १६२९) 


३. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३ / प्र.क्र.३० / १३ / विनियम, 
दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -१, 
अनुक्रमांक-६, नियम क्रमांक-४० अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३२६१३२६४११५१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


IN MURLIDHARRAO 


ARUN 
MURLIDHAR : 
RAO DAHALE: 


(अ.मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार -२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
४. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 
५. प्रपाठक, ग्रामीण आरोग्य प्रशिक्षण पथक, पैठण. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 
७. निवडनस्ती (प्रहञा-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


